प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीडीएम-२०१८/प्र.क्र.३२५/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १९ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेैशिवसं/शादंमवरुमु/जिवायो/ 
यंसाख/१०३७९/१-म/२०१८, दिनांक : ०८.१०.२०१८. 

५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई हहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. जिनिस/जिवायो-१८-१९/प्रमंआ/झादंमविरु/२०१८१३५३, दिनांक २८.०९.२०१८. 


विच्या 


शासन निर्णय :- 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 


जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये 


२००.९७ लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात sie आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये 


१,७२,४९,३३९/- (अक्षरी रुपये एक कोटी बाहत्तर लक्ष एकोणपन्नास हजार तीनशे एकोणचाळीस फक्त) 


इतक्या रकमेची खाळीळ तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये 


पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०१८/प्र.क्र.३२५/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ. aoe प्रती नग किंमत 
र यंत्राचे नांव त य्य किंमत मान्यतेची 
रक्‍कम 
हि पेडियाट्रिक डेन्टळ चेअर 3 १,५०,००० ४,५०,००० ४,५०,००० 
२ ।स्मार्टटी.व्ही (| ६५,७९७ ६५,७९७ ६५,७९७ 
३ | हाय एन्ड कॉम्प्युटर a 9,249,000 9,249,000 9,249,000 
8 | कॉम्प्युटर २ ८६,१४० १,७२,२८० १,७२,२८० 
५ ।सिरेक ओम्नीकम ए.सी विथ a 23,40,000| २३,५०,००० 23,40,000 
सिरेक प्रिमियम सॉप्टवेअर 
४.४ 
६ डेन्टल चेअर 3 9,970,000 3,30,000 3,30,000 
७ | aia Ber ia | १,९०,००० १,९०,००० १,९०,००० 
८ | पिझो सजिकल युनीट cm ९,११,००० ९,११,००० ९,११,००० 
Q ट्रॉमा किट | 34,000 34,000 34,000 
ia इम्प्लान्टलॉजी कीट विथ | 2 २,१५,००० ४,३०,००० ४,३०,००० 
डेन्टल इम्प्लान्टस्‌ 
aa q | Sco चेअर युनीट 9 १,२८,००० ८,९६,००० ८,९६,००० 
१२ ।मायनरओरलसर्जरीकिट ।५ १८,००० ९०,००० ९०,००० 
१३ _।अल्ट्रासोनिक क्लिनर ae ४९,००० ४९,००० ४९,००० 
१४ ।िस्ट्रॅकान षि ४५,००० ४५,००० ४५,००० 
ओस्टीओजेनेसीस कीट 
१५ ।ऑस्कोलेटींग सा विथ हॅण्ड | १२,००,००० | १२,००,००० १२,००,००० 
पिसेस 
१६ ।मायक्रोमोटर विथ अटॅचमेन्ट [yo ५,०४० २,५२,००० २,५२,००० 
१७ «| ऑटोक्लेव्ह विथ डबलळडम ५ १४,५०० ७२,५०० ७२,५०० 
१८ ।ट्रिमर विथ डायमन्ड डिस्क २ ३३,५०० ६७,००० ६७,००० 
१९ | इलेक्ट्रॉनिक ऑक्ल्युजल | ७९९९९९ ७९९१९९ (५,९९,९९९ 
सेन्सर 
२० _ | फुल्ली इक्विप्पड्‌ डेन्टल चेअर |१ | ६,६८,३००|  ६,६८,३०० &,&¢,300 
२१ ।पोर्टेबल एक्स-रे मशीन | 944,000 9,44,000 9,44,000 
२२ | इन्ट्राओरल GANT cz १२,९७० १२,९७० १२,९७० 
२३  । डेन्टल सर्वेयर Ee | 482 C,82¢ ह 
२४ =| निडल उिस्ट्रॉयर ca ४,९३० ४,९३० ४,९३० 
२५ ।अल्ट्रासोनिक क्लिनर (3.2 cm २०,७२० २०,७२० २०,७२० 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०१८/प्र.क्र.३२५/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ. pao प्रती नग किंमत 
= यंत्राचे नांव | य्य किंमत मान्यतेची 
रक्‍कम 
लिटर) 
२६ ।' व्हॅक्युम प्रेस मशीन (| ६५,००० ६५,००० ६५,००० 
२७ | एलईडी एक्स-रे व्हयुवर fa | १२,३९० १२,३९० १२,३९० 
२८ ।पिझो इलेक्ट्रिक सजिकल णि ९,१०,५१४ ९,१०,५१४ ९,१०,५१४ 
युनीट 
२९ । इम्प्लान्ट रिमोवल किट (| ६४,२०० ६४,२०० ६४,२०० 
३० _ | स्पॉट वेल्डर विथ साल्डरींग | | १०,६४० १०,६४० १०,६४० 
अँचमेन्ट अँण्ड केबल 
३१ ।सजिकलल्युप 1१ | ३६,९६० 36,960 3६,९६५ 
३२ | बायोलळलॉजीकल i ¥,24,000 ¥,24,000 ¥,24,000 
ट्रायनॉक्युलर फेज कॉन्ट्रास 
मायक्रोस्कोपे विथ डार्क 
फिल्ड अटॅचमेन्ट 
३३ | पॅराफिन एम्बेडींग वॅक्स बाथ | ४१,३०० ४१,३०० ४१,३०० 
३४ | पोलराईजींग अटचमेन्ट फॉर | ३७,५८३ ३७,५८३ ३७,५८३ 
बायोळॉजीकल मायक्रोस्कोप 
३५ | स्लाईड वॉर्मिंग टेबल ca २८,३७९ २८,३७९ २८,३७९ 
३६ ।अल्ट्रासोनिक eho २ ३६,००० ७२,००० ७२,००० 
३७ ।आर्च (पॅलंटल) ट्रिमर ia | १८,००० १८,००० १८,००० 
३८ | Sees चेअर विथ अटेचमेन्ट | ८ १,७०,००० | १३,६०,००० १३,६०,००० 
युनीट 
२९ लॅपटॉप | ५०,००० ५०,००० ५०,००० 
Yo ऑर्थोडोन्टीक इन्स्ट्रमेन्ट LC 24,000 2,00,000 2,00,000 
किट 
४१ ।अल्ट्रासोनिक क्लिनर 1१. | 90,000 १०,००० १०,००० 
४२ ।वॉटर कुलर धि ६०,००० ६०,००० ६०,००० 
४३ | ऑटोक्लेव्ह (क्लास बी) 2 ९१,२५२ १,८२,५०४ १,८२,५०४ 
४४ | काम्प्रेसर १.५ एच.पी a ९४,४९४ ९४,४९४ ९४,४९४ 
४५ ।अल्ट्रोसोनिक क्लिनर २ ३०,२४० ६०,४८० ६०,४८० 
४६ | फयुमीगेशन मशीन re ४०,००० ४०,००० ४०,००० 
४७ | TORT बीएड स्टरलायझर cam ५,३१० ५,३१० ५,३१० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०१८/प्र.क्र.३२५/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ. aoe प्रती नग किंमत 
र यंत्राचे नांव त य्य किंमत मान्यतेची 
रक्‍कम 
४८ ।अल्ट्रासोनिक Char १०,५०० २१,००० २१,००० 
४९ ।पोर्टबल लाईट ABR युनीट | २ २४,०२४ ४८,०४८ ४८,०४८ 
yo | मायक्रोमोटर विथ कान्ट्रंगळ | 2 १२,६०० २५,२०० २५,२०० 
हॅण्डपीस 
५१ | पोर्टेबल SST BING एक्स-रे | | १,५५,००० १,५५,००० १,५५,००० 
युनीट ७० के.व्ही, ८एमए 
GQ ऑक्सीजन सिलेडर ee १८,००० १८,००० १८,००० 
५३ । एअर रोटर हॅण्डपीस २ ७,९५२ १५,९०४ १५,९०४ 
५४ | आऑपरेटर्सस्टुल १४ ७,६७० १,०७,३८० १,०७,३८० 
५५  । डेस्कटाप कॉम्प्युटर [= | ६१,५०० ६१,५०० ६१,५०० 
५६ | लॅपटॉप [ar] (94,400 ७५,५०० ७५,५०० 
५७ | प्रिंटर अँण्ड स्कॅनर कॉपीयर ie | १५,८०० १५,८०० १५,८०० 
५८ | डिजीटल कॅमेरा ध्य २७,५०० २७,५०० २७,५०० 
५९ । एलसीडी प्रोजेक्टर विथ 1 ४९,१०० ४९,१०० ४९,१०० 
स्क्रिन अँण्ड स्लाईड चेंजर 
६०  ।पोर्टबळल स्पीकर विथ हि १४,०६६ १४,०६६ १४,०६६ 
अम्प्लीफायर अँण्ड कॉलर 
माईक 
६१ | ware टी.व्ही विथ डीव्हीडी त्रि ६५,९०० ६५,९०० ६५,९०० 
प्लेअर 
६२ । रेफ्रोजरेटर (डबल डोअर) a | 33,400 33,400 33,400 
६३ । डायग्नॉस्टीक इन्स्ट्रमेन्ट | ७६.१६ २२,८४८ २२,८४८ 
किट 
६४ | एक्सट्रकान फोरसेप्स्‌ किट cz ६,८०० ६,८०० ६,८०० 
६५ | कन्झर्वेटिव्ह seg fhe ४ १,९५१ ७,८०४ ७,८०४ 
६६ । डब्ल्युएचओ प्रोब्स्‌ १५ ७५०.४ ११,२५६ ११,२५६ 
६७ ।सजिकल ट्रॉली २ ९,२०४ १८,४०८ १८,४०८ 
६८ ।फ्रन्ट लोडिंग ऑटोक्लेव्ह नि १,८१,७२० १,८१,७२० १,८१,७२० 
(क्लास बी टाईप 
६९ लेझर सॉप्ट टिश्यु Ea 8,820,000 820,000 8,820,000 
७० । पिझो अल्ट्रासोनिक thax [20 १०,५०० २,१०,००० २,१०,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०१८/प्र.क्र.३२५/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ. aoe प्रती नग किंमत 
= यंत्राचे नांव तव य्य किंमत मान्यतेची 
रक्‍कम 

७१ । एअर पॉलिडार ७ ४२,६८१ २,९८,७६७ २,९८,७६७ 
७२ ।सजिकलट्रॉली ७ २३,६०० १,६५,२०० १,६५,२०० 
७३ | डिजीटल एसएलआर कॅमेरा ca ३१,३६० ३१,३६० ३१,३६० 
७४ । एअर काम्प्रेसर ३ ३४,४०० १,०३,२०० १,०३,२०० 
७५ । रेडिओव्हिजीओग्राफी | १,९५,००० १,९५,००० १,९५,००० 

(आरव्हीजी विथ कॉम्प्युटर 

सिस्टीम) 
७६ इलेक्ट्रोकाटरी णं १,०५,००० १,०५,००० १,०५,००० 
७७ । हाय व्हॅक्युम सक्‍्ठान २ १८,५०० ३७,००० ३७,००० 
७८ | फयुमीगेडान मशीन (ER) ।२ ४०,००० ८०,००० ८०,००० 
७९ | ऑक्सीजन सिलेडर (| १८,००० १८,००० १८,००० 
८० यु.व्ही.चेबर २ ३५,००० (७०,००० (७०,००० 
८१ | फॉर्मालीन चेंबर | ८,००० ८,००० ८,००० 
८२  । एक्स-रे व्हयुवर ४ ३,५६० १४,२४० १४,२४० 
८३ | इन्ट्राओरल GANT वि ८०,०८० ८०,०८० ८०,०८० 
८४ | कॉम्प्युटर २ ७४,३५० १,४८,७०० १,४८,७०० 
८५ | thax प्रिंटर कॉपियर २ १८,५०० ३७,००० ३७,००० 
८६ ।अल्ट्रासोनिक क्लिनर | ४९,००० ४९,००० ४९,००० 

(३.५लिटर) 
८७ | रेफ्रिजरेटर ed ४५,००० ४५,००० ४५,००० 
८८ | ऑपरेटर स्टुल १५ ७, ६७० १,१५,०५० 9,94,040 
८९ स्टील बीन छै ८,००० ३२,००० ३२,००० 
९० ।निडल बर्नर अँण्ड सिरींज ia २,८०० २८,००० २८,००० 

डेस्ट्रॉयर 
९१ । इम्प्लांट सजिकळ कीट दिं २,५७,६०० २,५७,६०० २,५७,६०० 

विथ मिनीमम २५ इम्प्लान्टस्‌ 
९२ | डब्ल्युएचओ प्रोब २ १,२९० २,५८० २५८० 
९३ । नेबर्स प्रोब २, ३७० ४,७४० ४,७४० 
९४ ।युएनसी -१५ प्रोब १,५०५ ६,०२० ६,०२० 
९५ | Testa फॉक्स प्रोब १,३१५ १,३१५ १,३१५ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०१८/प्र.क्र.३२५/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ. pao प्रती नग किंमत 
= यंत्राचे नांव त य्य किंमत मान्यतेची 
रक्‍कम 
९६ ।मारक्विस कलर कोडेड प्रोब a | १,८०० १,८०० १,८०० 
९७ ।अर्कनसास शार्पनिग स्टोन | ५,६६० ५,६६० ५,६६० 
९८ | बेनिक्‍्वीस पेरिओस्टील | २ 3,424 ७,०५० ७,०५० 
एलीवेटर 
९९ | पेरियाटोम २ २,०४० ४,०८० ४,०८० 
गि oo ।एमसी कॉल्स युनिर्वसल | १,५६५ १,५६५ १,५६५ 
RRCY 
ae मिनी फाइव्ह ARCH | ८,८९० ८,८९० ८,८९० 
१०२ | ओस्क्हेनबीन चिझल ष्य ३,००५ ३,००५ ३,००५ 
१०३ | बोन फिक्सेडान स्क्रु किट (१. .| ८६,००० ८६,००० ८६,००० 
१०४ | बोन स्क्रेपर a | ४,६०० ४,६०० ४,६०० 
१०५ ।बोन ग्राफट अँण्ड Aa | ३,२२५ ३,२२५ ३,२२५ 
प्लेसमेन्ट इन्स्ट्रमेन्ट 
१०६ | सजिकल कॅसेटस्‌ 8 १०,५०० ४२,००० ४२,००० 
१०७ | इम्प्लान्ट रिमोवल किट Fa | ६४,७०० ६४,७०० ६४,७०० 
१०८ | मायक्रोसर्जरी इन्स्ट्रमेन्ट सेट a | १,९५,००० १,९५,००० १,९५,००० 
१०९ थ्री इन वन लेझर प्रिंटर ia 24,000 २५,००० २५,००० 
(स्कॅनर कॉपी अँण्ड प्रिंटर) 
एकूण १,७२,४९,३३९ | 9,02,88,338 
अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
मुंबई यांच्यामार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आव्यकता नाही, याबाबत 
संचाळनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०१८/प्र.क्र.३२५/प्रशा-१ 


& . 


Go 


2. 


शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ उद्योग-४, दिनांक 09.92.2095 मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


OWN शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TRA नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 
मागणी क्रमांक - ओ १५ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०१८/प्र.क्र.३२५/प्रशा-१ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(३१) - जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(३१) (०१) - हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
(४२१० १२७१) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११९११५४२३३४१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Arun M..: 


Dahale 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स arora लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई हहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


